संदर्भ :- 


राज्यातील आदिवासी क्षेत्रातील कुपोषण 
कमी करण्याबाबत आढावा घेण्यासाठी व 
उपाययोजना सुचविण्यासाठी कृती दलाची 
(टास्क फोर्स) स्थापना करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः- एबावि-२०२३/प्र.क्र.६८/का.५ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : - २० जून,२०२३ 


महिला व बाल विकास विभाग, शा.नि. क्र.एबावि-२०१६/प्र.क्र.३२१/का., दि.२१.१०.२०१६. 


प्रस्तावना-: 


पालघर जिल्ह्यातील कुपोषण कमी करण्याबाबत आढावा घेण्यासाठी व उपाययोजना 


सुचविण्यासाठी कृतीदलाची (Task Force) संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये स्थापना करण्यात आली होती. 
त्यानुषंगाने राज्यातील सर्व आदिवासी क्षेत्रातील कुपोषण कमी करण्याबाबत आढावा घेण्यासाठी व 
उपाययोजना सुचविण्यासाठी सदर कृतीदलाची स्थापना करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय-: 


राज्यातील आदिवासी क्षेत्रातील कुपोषणाच्या प्रकरणाच्या कारणांचा आढावा घेण्यासाठी तसेच सदर 


प्रकरणांवर विशेष लक्ष देण्यासाठी मा. श्री. दिपक सावंत, माजी मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण) 
यांचे अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे कृती दलाची (Task Force) स्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र सदस्य पदनाम 
१ मा.श्री. दिपक सावंत (माजी मंत्री, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण). अध्यक्ष 
२ | अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव /सचिव, आदिवासी विकास विभाग. सदस्य 
३ | अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव /सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. सद्स्य 
४ | अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, महिला व बाल विकास विभाग. सदस्य 
५ | अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव /सचिव, कृषी विभाग. Wa 
& । अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव /सचिव,अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण | सदस्य 
विभाग. 
9 आयुक्त एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई. सदस्य 
८ | डॉ. मृदुला फ़डके, वरिष्ठ सल्लागार, युनिसेफ़. सदस्य 
g डॉ. सिमॉन इराणी, Senior Consultant, Pediatrics, वाडीया faesa | सदस्य 
हॉस्पिटल, मुंबई. 
१० । डॉ. संजीव जाधव, संचाळक, राजमाता जिजाऊ माता बाल आरोग्य पोषण | सदस्य 
मिशन, मुंबई. 
मुंबई. 
१२ | संचालक, आरोग्य सेवा, पुणे. सदस्य सचिव 
२. संदर्भाधीन शासन निर्णय या शासन निर्णयाद्वारे अधिक्रमित करण्यात येत आहे. प्रस्तुत शासन 


निर्णयान्वये गठीत करण्यात आलेले कृती दल (Task Force) आदिवासी क्षेत्रातील कुपोषणाच्या समस्येचे 


निर्मूलन करण्यासाठी, बालमृत्यू दर व माता मृत्यू दर कमी करण्याकरिता शासनाच्या विविध विभागांच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२३/प्र.क्र.६८/का.-५ 


योजनांचा समन्वय साधून निश्चित अशा लघु व दीर्घ मुदतीच्या उपाययोजना निर्धारित करेल. तसेच, आरोग्य 
विषयक समस्यांवर देखील उपाययोजना सुचवेल . 

३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६१३१५१०१८८३३० असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SUNIL DEORAO 
SARDAR 


(सुनिल सरदार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. मुख्यमंत्री महोदय यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२. मा. उपमुख्यमंत्री महोदय यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा.मंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई, 
४. मा.मंत्री, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई, 
५. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय,मुंबई, 
६. मा. श्री. दिपक सावंत, माजी मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण), 
७. मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
८. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
९. आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई, 
Jo. SIG, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई, 
११.संचालक, आरोग्य सेवा,पुणे, 
१२.सर्व जिल्हाधिकारी, 
१३.सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
१४.डॉ. मृदुला फ़डके, वरिष्ठ सल्लागार, युनिसेफ, 
१५.डॉ. सिमॉन इराणी, Senior Consultant, Pediatrics, वाडीया चिल्ड्रेन हॉस्पिटल, मुंबई, 
१६.डॉ. संजीव जाधव,संचालक, राजमाता जिजाऊ माता बाल आरोग्य पोषण FAs, मुंबई, 
१७.सर्व विभागीय उपायुक्‍त (महिला व बाल विकास) 
१८. सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास),जिल्हा परिषद, 
१९.सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ( ग्रामीण/नागरी/आदिवासी) प्रकल्प, 
२०.निवड नस्ती -का-५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


